RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 


Reg. No. MCS/166/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष २, अंक ५४ ] 


बुधवार , सप्टेंबर ७, २०१६ / भाद्र १६, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक १०७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ 

___ अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम , १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१६ / प्र. क्र . २४८ / कामगार-५ . - महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ ( १९८१ 
चा महा. ५८ ) च्या कलम ६ चे पोट- कलम (१ ) ( ५ ) व ( ६) नुसार शासनाने खाली नमुद सुरक्षा रक्षक मंडळाची नव्याने रचना करण्याचे ठरविले 
आहे , 

आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये मंडळाची नव्याने रचना करण्यास काही कालावधी लागणार असल्यामुळे ; 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ७( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या रकाना क्र . २ मधील मंडळ रकाना क्र . ४ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून एक सदस्यीय मंडळ म्हणून स्थापित करीत असून खालील 
तक्त्यात दर्शविलेल्या रकाना क्र . ( २ ) मध्ये दर्शविलेल्या मंडळासाठी त्या मंडळाच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकाना क्र . ( ३ ) मधील अधिकाऱ्यांची 
संबंधित मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करीत आहे . तसेच त्यांना मंडळाची सर्व कर्तव्ये नियमाप्रमाणे पार पाडण्यासाठी वा मंडळास प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा नियमाप्रमाणे वापर करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


अ . क्र . 


मंडळाचे नाव 


अध्यक्ष 

( ३ ) 
श्री . वि . नि . चौधरी 


दिनांक 

( ४ ) 
१ जून २०१६ 


१ 


रायगड जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ 


सहायक कामगार आयुक्त 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . धों . डगळे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक - ल - १०७ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , सप्टेंबर ७ , २०१६ / भाद्र १६, शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No . 
SGA. 2016 /CR - 248 /Lab -5 , Dated the 7th September 2016 is hereby published under the authority 
of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V . M . BHAROSE , 
Deputy Secretary to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATIONS OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT , 1981. 

No. SGA. 2016 // C .R . 248 /Lab .-5 . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) (5 ) 
and (6 ) of Section 6 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ) Act, 1981 (Maharashtra of LVIII to 1981) (hereinafter referred to the said Act ) 
Government has decided to reconstitute the Board as mentioned below , 

And whereas it will take some time to reconstitute the said Board as per Sections 6 of the 
said Act ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 7 ( 1 ) of the said Act the 
Government of Maharashtra hereby constitutes the Board mentioned in Column ( 2 ) of the chart 
as “ One Man Board ” from the date mentioned in column (4 ) and appoints the officer mentioned 
in Column ( 3 ) as Chairman of the Board and authorizes them to perform all the duties according 
to the rules and also authorizes them to perform their rightful duties as laid down by the 
Board . 


Sr . No. Name of the Guard Board 
( 1 ) 

( 2 ) 


Chairman 

( 3 ) 


Date 
( 4 ) 


1st Jun 2016 


Raigad District Security 
Guards Board . 


Shri V . N . Choudhary , 
Assistant Commissioner of Labour. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . D . DAGALE , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


